पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे फेब्रुवारी २०२२ 
ते एप्रिल २०२२ या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : 


१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : ७9॥॥)-मातंस ०८०/४/ 
२०१४-७/७ DIRECTORATE OF ॥-७१५ (७), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोळ-३, दि.२९.०५.२०१५. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, 

दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, 
दि.२३.१०.२०१९, दि.११.०६.२०२१, दि.२४.११.२०२१, दि.०२.०२.२०२२व 
दि.०९.०५.२०२२. 

४. गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.२५.०२.२०२२ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५. मे. प्राईस वॉटर हाऊस HIG प्रा.ळी. यांचे दि.१६.०६.२०२२ रोजीचे पत्र. 

६. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र. Ules-3/pwe देयक/फेब्रु २२ ते एप्रिल 
२२/२०२२/३४६/१९७६, दि.०८.०८.२०२२. 

७. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.प्रलि/पशा/पीडब्ल्युसी/सीसीटीव्ही 
कामाचा अभिप्राय/४४६/२०२२/२४०६, दि.११.१०.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता तांत्रिक सल्लागार म्हणुन 


शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स Wot. या 


कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२३.१०.२०१९ अन्वये मे. 


पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सहल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर 


दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३०.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तदृ्‌नंतर शासन निर्णय, गृह 


विभाग दि.११.०६.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल़्लागारास व एका 


सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३१.१०.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 


तसेच मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीच्या सध्याच्या संघातील एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३ 


दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man-months साठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२४.११.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सध्याच्या 
संघातील एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ जुले, २०२१ ते दि.३१ ऑक्टोबर, 
२०२१ पर्यंत मुदतवाढ Time & Material तत्वावर “Regular SLA monitoring, Quarterly SLA 


report & Payment Calculation for the SI and review of change requests completed by 


the SI.” या बाबींसाठी देण्यात आळी आहे. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०२.०२.२०२२ 


अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सध्या कार्यरत एका वरिष्ठ सछ़्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ 
नोव्हेंबर, २०२१ ते दि.३१ जानेवारी, २०२२ Wa Time & Material या तत्वावर “For capacity 


building within Police Wireless Department and submission of revised draft RFP २.०. 


या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०९.०५.२०२२ 


अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दि.०१ फेब्रुवारी, २०२२ ते दि.३० एप्रिल, 


२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उक्त सल्लागारांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 


दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येते. 


संदर्भ क्र.६ व ७ येथील पत्रान्वये पोलीस आयुक्‍त, पुणे हाहर यांनी मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने 


माहे फेब्रुवारी २०२२ ते एप्रिल २०२२ पर्यंतची सादर केळेली देयके तपासली असून सदर देयके 


पारित करणेबाबत शिफारस केली आहे. पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे. 


पीडब्ल्यूसी कंपनीने माहे फेब्रुवारी २०२२ ते एप्रिल २०२२ पर्यंत केलेल्या कामाची देयके अदा 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 


आहे. 


शासन निर्णय 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या मे. प्राईस वॉटर हाऊस GIF प्रा.ली. या कंपनीचे एका वरीष्ठ सह़्लागारास माहे फेब्रुवारी 
२०२२ ते एप्रिल २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी केलेल्या कामाचे मानधन म्हणून 
रु.९,८१,२८८/- (रुपये नऊ लाख एक्याऐंशी हजार दोनशे अठ्ठुयाऐएंशी wan इतका निधी मे. 
पीड॒ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास खालील तक्‍्त्यामधील तपशिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-६/पोल->३ 


शिकााक,ओरऑओऑओऑकओऑओकरकााातकाकाआाााािफकाााााा CCTV Project (February 2022 - April २०२२) 


Deploymen Applicable OPE 
ही Resource र र Man Month it Amount per Sub Total x Total Amount 
Period Month Designation GST @ १८% Claimed 
Name Rate (INR) (Percentag Resource (INR) (INR) (INR) 
e) (INR) 
Ea Cc | E FF G H = FxG J= 916% OF | K L=l+J+K 
ue — २,७७,२ १००% २,७७,२ २,७७,२ ४९,८९६ ३,२७,०९६ 
'00 oo! '00 00 शिका ie} 
Feb. Feb-22 Nagpure Consultant = ° Poe वस्त छं स 
२०२२ 
२२ Rakesh Senior 2 2 2 
to Mar- 31919, 200 400% 2,199, 200 2,199,200 ४९,८९६ शि ३,२७,०९६ 
Nagpure Consultant 
Apr. 
2022 २२ Rakesh Senior २ २ २ 
Apr- ,७७, २०० १००% २,७७, २०० २,७७,२०० ४९,८९६ शि ३,२७,०९६ 
Nagpure Consultant 
Total €,39,§00 €,39,§00 १,४९,६८८ शिक ९,८१,२८८ 


2. 3) उपरोक्‍त रकमा ह्या दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 


ब) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
देण्यात येत आहेत. सदर रकमांमध्ये फेब्रुवारी २०२२ ते एप्रिल २०२२ या तीन महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम 
अदा केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून 
समायोजित करण्याचा अधिकार झासनास राहील. 


ड) सदर देयके ही अंमलात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोलीस, (00) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा 


पोलीस बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५०१६८)" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक 


वर्षातील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१२१७३१४२९७२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RUPALI SANJOG 
KABARE 


प्रति, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 


(रुपाली कबरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-६/पोल-३ 


३. संचालक, OB व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


303333 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


